केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMUVK) अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रातील शाळांमध्ये 
CCEA प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी योजनेच्या 
SNA खात्यामधून केंद्र + राज्य हि्यातील निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - २४/०२/२०२३ 
संदर्भ:- 


१. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३१ व्या Empowered Committee 
च्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१९/०२/२०२१ 

२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/६६/२०२१- 
MsDP-MOMA, दि.२६/०३/२०२१. 

३. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-७ दि.२८/१०/२०२१. 

४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-७ दि.३०/०३/२०२२. 

५. सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीच्या दि.२०/०९/२०२२ 
रोजी आयोजीत केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 
गठित शक्‍तिप्रदान समितीने दि.१९/०२/२०२१ रोजी झालेल्या ३१ व्या बैठकीत राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल क्षेत्रातील १४८० शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी एकूण रु.३७,५९,२०,०००/- (सदतीस 
कोटी एकोणसाठ लाख वीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिळी आहे. सदर 
प्रकल्पासाठी निधी वितरणाकरीता केंद्र + राज्य essa प्रमाण ६०: Yo असे आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. 
(2) येथील आदेशाद्वारे CTCF प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील 
रु.६७६.६५/- इतकी रक्‍कम वितरित केली आहे. या विभागाच्या संदर्भ क्र.४ व ५ येथील दि.२८/१०/२०२१ व 
दि.३०/०३/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अंमळबजावणीकरीता केंद्र हिऊ्यातील रु.६७६.६५/- तसेच 
त्याससमरुप राज्य हिऱ्यातील रु.४५१.१०/- असा केंद्र व राज्य हिऊ्यातील एकूण रू.११२७.७६/- लाख 
इतका निधी मे.टी.सी.आय.एल. कंपनीला वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाकडून प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्यात येत नाही. जर केंद्र 
शासनाकडून एखाद्या प्रकल्पाकरीता अगोदरच वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे उपलब्ध 
असेल तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरून, प्रकल्प विहित 
वेळेत पूर्ण करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
३. सदर मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 
व्यवस्थापक, TCL नवी दिल्ली यांनी राज्यातील मान्यताप्राप्त गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का.०७ 


शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र + राज्य हिऊड्यातील उर्वरीत निधी वितरीत करण्याबाबत 
केलेल्या विनंतीनुसार केंद्र हिऱ्यातीळ उर्वरीत रू.१२३१.६९८/-ळाख तसेच त्याससमरुप वितरीत 
करावयाचा राज्य PATHS रू.८२१.३१७/- लाख असा एकूण रू.२०५३.०१५/- लाख इतका निधी सदर 
योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट 
इंडिया लिमिटेड (TCIL) या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस अंमलळबजावणीकरीता वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


व्यवस्थापक,मे.टी.सी.आय.एल. कंपनीने अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रात स्मार्टकलास प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिऊछ्यातील निधी वितरीत करण्याची विंनती केली आहे. त्यानुषंगाने 
योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून केंद्र हिश्‍ड्यातील रू.१२३१.६९८/- 
लाख तसेच त्याससमरुप वितरीत करावयाचा राज्य हिळछ्यातील रु.८२१.३१७/- लाख असा केंद्र व राज्य 
Peas एकूण रू.२०५३.०१५/- लाख इतका निधी मे.टेलिकम्युनिकेडान कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड 
(TCIL) या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस अंमळबजावणीकरीता खालीलप्रमाणे मंजूर करुन 
वितरित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव:- अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टकलास प्रकल्प. (रु.लाखात) 
अ.क्र. युनिटची प्रती केद्र राज्य एकूण | वितरीत करावयाचा दुसरा 
संख्या युनीट हिस्सा हिस्सा हाप्ता 
किंमत केंद्र राज्य 
| a | 3 a ५ ६ | ७ | ८ 
१ १४७२ २.५४ २२४३.२२८ १४९५.५५२ ३७३८.८८० | १२३१.६९८ | ८२१.३१७ 
एकूण | १४७२ २.५४ । २२४३.३२८ । १४९५.५५२ | ३७३८.८८० | १२३१.६९८ | ८२१.३१७ 


२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय 
प्रणाळी (PEMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून 
अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. 
सदर योजना PEMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
३. सन २०२२-२३ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील 
शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व 
त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य हिळड्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का.०७ 


येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 खात्यावर जमा 
करण्यात आला आहे. 

जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (७ व (८) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिळऊ्यातील दुसऱ्या टप्यातील उर्वरीत रू.२०५३.०१५/- लाख 
इतका निधी PFMS प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड 
(TCIL) यांना वितरीत करण्यात यावा. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 
सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यानी झासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाची कार्यनियमावळी / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय 
कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक 
राहील. 

प्‌. सह सचिव, (विद्यार्थी विकास) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांनी प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील मान्यताप्राप्त गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्ट क्लास 
प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत मे.टेलिकम्युनिकेशान कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड 
(TCIL) यांनी सादर केलेली विहित नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच 
त्रैमासिक अहवाल (QPR), (अद्ययावत छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


६. हा शासन fue वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४/०४/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२४१२४९०३३०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने वा 
प्र J SARANGKUMAR Se hate eenchkacar Tomcat 


7108c21a289d50d4b, postalCode=4000: 
jumber=47644BA707F 1CC419E5362269A74B7B 1EC6AB4F7 
45648DEF2597546D88711BB4, cn=SARANGKUMAR VASANTRAO. 


Date: 2023.02.24 12:53:36 +05'30! 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
३. सह सचिव (विद्यार्थी विकास) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
४. सह संचालक,(प्राथमिक शिक्षण) शिक्षण संचालनालय,पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का.०७ 


. संचालक, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (TIL), at दिल्ली. 
. अवर सचिव, रोख शाखा, अल्पसंख्याक विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 

. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्राळय,मुंबई. 

९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 


११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 


१२. निवडनस्ती, (का.७७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


